धरणाच्या व पायथ्या लगतच्या 
क्षेत्राम्ये कोणत्याही प्रकारच्या 
विकासाची कामे करण्यासाठी महत्तम 
पूर पातळीपासून अंतराच्या निकषामध्ये 


सुधारणा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक. संकीर्ण-२०१२/(प्र.क्र.२०/२०१२)/सिं.व्य.(महसूल) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक :- १३ डिसेंबर, २०२२. 


वाचा: १) महाराष्ट्र शासन, पाटबंधारे विभागाचे इंग्रजी परिपत्रक क्र. आयपीएम- 

३७६२/७१४८९-आयपी (१), दिनांक १७.०१.१९७५. 

2) शासन परिपत्रक, नियोजन विभाग क्र. पाझर/१८८७/प्र.२०/इएमपी-४, 
दिनांक २०.०३.१९८७. 

३) शासन परिपत्रक, जलसंपदा विभाग क्र. एफडीडब्ल्यु-१०८९/२४३/८९/ 
सिं.व्य. (कामे), दिनांक २१.०९.१९८९. 

8) शासन परिपत्रक, जलसंपदा विभाग क्र. नौविप-२००३/ १३५९/ (94/03)/ 
सिं.व्य.(म), दिनांक ०८.१२.२००३. 

५) शासन अधिसूचना, नगर विकास विभाग क्र. टीपीएस-१८०४/पुणे 
आरपीडीसीआर/युडी-१३, दिनांक १६.११.२००५. 

६) शासन निर्णय, पर्यावरण विभाग, क्र. मंगबै २००९/३२५/प्र.क्र.६१/तांक-१, 
दिनांक १३.०७.२००९. 

७ शासन परिपत्रक, जलसंपदा विभाग क्र. संकीर्ण-२०१२/(प्र.क्र.१८२/ 
२०१२)॥/सिं.व्य.(म), दिनांक २४.०४.२०१२. 

८) शासन परिपत्रक, जलसंपदा विभाग क्र. संकीर्ण-२०१२/(प्र.क्र.२०/२०१२)/ 
सिं.व्य.(म), दिनांक ०२.०८.२०१३. 

९) शासन परिपत्रक, जलसंपदा विभाग क्र. संकीर्ण-२०१२/(प्र.क्र.२०/२०१२)/ 
सिं.व्य.(महसूल), दिनांक ०८.०३.२०१८. 

qo) शासन परिपत्रक, जलसंपदा विभाग क्र. संकीर्ण-२०१२/(प्र.क्र.२०/२०१२)/ 
सिं.व्य.(महसूल), दिनांक २९.०७.२०२२. 


प्रस्तावना :- 
जलसंपदा विभागाच्या मोठ्या, मध्यम व लघु प्रकल्पांच्या जलाशयातील प्रतिबंधित क्षेत्र 
वगळून धरणाच्या वरील बाजूस व पायथ्यालगतच्या क्षेत्रामध्ये पर्यटनाच्या दृष्टीने विकासाची कामे 
करण्यासाठी महत्तम पूर पातळीपासून अंतराच्या निकषांमध्ये सुधारणा करण्याबाबत शासन 
परिपत्रक, जलसंपदा विभाग क्र. संकीर्ण-२०१२/(प्र.क्र.२०/२०१२)/सिं.व्य.(महसूल), दिनांक 
०२.०८.२०१३ व अन्वये सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. सदर परिपत्रकाचा Gear 
धरणाच्या वरच्या भागातून जलाडायाचे होणारे संभाव्य प्रदूषण रोखणे, तसेच धरणाजवळ सुरक्षा 

(Security) व सुरक्षिततेला (Safety) धोका पोहोचू नये, या बाबी देखील विचारात घेतल्या होत्या. 
सदर अंतर हे जास्तीचे असून पर्यटन व इतर विकास कामांना चालना मिळणेस्तव यामध्ये 
सुधारणा करण्याची अधिकारी व लोकप्रतिनिधींनी यांची मागणी होती. त्यामुळे शासन परिपत्रक, 
जलसंपदा विभाग क्र. संकीर्ण-२०१२/(प्र.क्र.२०/२०१२)/सिं.व्य.(महसूल), दिनांक ०२.०८.२०१३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०१२/(प्र.क्र.२०/२०१२)/सिं.व्य.'महसूल) 


अधिक्रमित करून शासन परिपत्रक, जलसंपदा विभाग क्र. संकीर्ण-२०१२/(प्र.क्र.२०/२०१२)/ 
सिं.व्य.(महसूल), दिनांक ०८.०३.२०१८ अन्वये सुधारित निर्देश देण्यात आले आहेत. 

शासन परिपत्रक, जलसंपदा विभाग क्र. संकीर्ण-२०१२/ (प्र.क्र.२०/२०१२)/सिं.व्य.(महसूल), 
दिनांक ०८.०३.२०१८ मधील निषिद्ध अंतराचे निकषांमध्ये अधिक सुधारणा करण्याबाबत शासन 
परिपत्रक, जलसंपदा विभाग, दिनांक ०८.०३.२०१८ अधिक्रमित करून सदर शासन 
परिपत्रकातील निकषामध्ये सुधारणा करणेबाबत शासन परिपत्रक, जलसंपदा विभाग क्र. संकीर्ण- 
२०१२/(प्र.क्र.२०/२०१२)/सिं.व्य.(महसूल), दिनांक २९.०७.२०२२ अन्वये मार्गदर्शक सुचना निर्गमित 
करण्यात आल्या होत्या. 

मात्र आता या दिनांक २९.०७.२०२२ च्या शासन परिपत्रकामुळे सर्वसामान्य जनतेला येणा- 
या अडचणींचा विचार करुन सदर परिपत्रक रद्द करुन या पूर्वीचे दिनांक ०८.०३.२०१८ चे परिपत्रक 
पुनर्प्रस्थापित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासनाने आता पुढीलप्रमाणे 
निर्णय घेतला आहे. 


परिपत्रक - 
जलसंपदा विभागाचे मोठे, मध्यम व लघु पाटबंधारे प्रकल्पांच्या जलाशयातील वा अन्य 
प्रतिबंधित क्षेत्र वगळून धरण व अन्य घटक बांधकामांच्या सुरक्षिततेला (Safety) व सुरक्षेला (Security) 
कोणताही धोका पोहोचणार नाही याचा विचार करून पर्यटन किवा अन्य विकास कामे करणेबाबत 
शासन परिपत्रक, जलसंपदा विभाग क्र. संकीर्ण-२०१२/(प्र.क्र.२०/२०१२)/सिं.व्य.(महसूल), दिनांक 
२९.०७.२०२२ अन्वये निगर्मित करण्यात आलेल्या सुधारित निकषांबाबत लोकप्रतिनिधी तसेच 
स्थानिक नागरीक यांना मोठया प्रमाणात अडचणी येत असल्याने सदर सुधारित निकषाबाबत निर्गमित 
करण्यात आलेले दिनांक २९.०७.२०२२ रोजीचे परिपत्रक रद्द करण्यात येत असून शासन परिपत्रक, 
जलसंपदा विभाग क्र. संकीर्ण-२०१२/ (प्र.क्र.२०/२०१२)/सिं.व्य.(महसूल), दिनांक ०८.०३.२०१८ 
पुनर्प्रस्थापित करण्यात येत आहे. 
हे शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. त्याचा संगणक संकेतांक २०२२१२१३१४५३५६४०२७ असा असून 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
NAMITA GAURAV 
BASER 


(न. गौ. FAR) 
शासनाच्या उप सचिव 

प्रत :- 

मा. राज्यपाल यांचे सचिव, मलबार हिल, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. उप मुख्यमंत्री यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. अध्यक्ष / उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 

५. मा. सभापती / उपसभापती, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 

६. मा. विरोधी पक्षनेते विधानसभा, मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई. 
मा. विरोधी पक्षनेते विधानपरिषद, मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, 
मुंबई. 

८. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 


Cc 4N A -O 
—= = 


— 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०१२/(प्र.क्र.२०/२०१२)/सिं.व्य.(महसूल) 


९. महालेखापाल १/२ (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

१०. अ.मु.स (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. अ.मु.स (महसूल) यांचे स्वीय सहायक, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 

१२. अ.मु.स. (पर्यावरण) यांचे स्वीय सहायक, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 

१३. अ.मु.स. (उद्योग) उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 

१५. अपर मुख्य सचिव (नगरविकास) यांचे स्वीय सहायक, नगरविकास 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६. सचिव (लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१७. सचिव (प्रकल्प समन्वय) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 

१८. सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१९. संचालक, नगर रचना, मध्यवर्ती इमारती, पुणे-१ 

२०. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 

२१. सर्व महासंचालक, जलसंपदा विभाग. 

२२. सर्व विभागीय आयुक्‍त, महसूल विभाग, महाराष्ट्र राज्य. 

२३. सर्व जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 

२४. सर्व कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विभाग. 

२५. संचालक, नगररचनाकार, पुणे. 

२६. सर्व मुख्य अभियंता/ मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, जलसंपदा विभाग. 

२७. जलसंपदा विभागातील सर्व सहसचिव / उपसचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२८. सर्व अधीक्षक अभियंता/ अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, जलसंपदा 
विभाग. 

२९. ग्रंथालय, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

३०. सिं.व्य. (महसूल) कार्यासन, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


